दिनांक १५ ते 29 डिसेंबर, 2023 या कालावधीत नवी दिल्ली 
येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी सेवा फ़ुटबॉल स्पर्धा २०२३- 
२४ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास 
मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-५९/०२/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक ०६.११.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/ फ़ुटबॉल /२०२३-२४, 
दि.३०.११.२०२३ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१०१९, दि.११.१२.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा फ़ुटबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ 
निवडण्याकरिता मुंबई येथे दि. २१ व २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या 
चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड 
चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण 
शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.२,१८,२५०/- (रुपये दोन लाख 
अठरा हजार Val पन्नास फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/व्यवस्थापक 
यांना दिनांक ११ ते १३ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या 
कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२३(म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या 
सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते 
ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व 
क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, प्रशिक्षक व 
व्यवस्थापक यांची दि. ११ ते २१ डिसेंबर, 2023 (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील कार्यालयीन 
अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर 
होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक - 
एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 
मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, 
सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे 
आवश्यक राहिल. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेझाच्या दिनांकापासून १५ 
दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई 
विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवाळासोबत सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक 
रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व 
खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपज्ञील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५१३०७१६९०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
RA N S | N G EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=965 1a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e9 


186e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


ANANDRAO DERE FaaDeS 7742743013397 cs RANGING ANANORAO 
(ORT SX) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयत),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


0 eee 9६ प दुल दीर 


ww 
wo oOo 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची 


नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/कार्यालय 

..। श्री. संदीप भि. आबिटकर, अव्वल जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
कारकून 
श्री. आशिष अ. पाटील, कृषि सहाय्यक । तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा,कोल्हापूर. 
श्री. रवी सारंगधर मेश्राम, कृषि सहाय्यक | जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यवतमाळ. 
श्री. जयेश ध. सुसविरकर, कर सहायक । राज्यकर उप आयुक्‍्त(आस्था) विशेष राज्यकर आयुक्त, 

वस्तू व सेवा कर भवन,माझगांव,मुंबई. 

५ | A साईराज मनोज राणे, कर सहायक | राज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, नोडल -१०, वांद्रे, मुंबई. 

६ । श्री. प्रतिक दिलीप मोहिते, राज्यकर | राज्यकर उपायुक्‍त (प्रशा) यांचे कार्यालय, वस्तू व सेवाकर 
निरिक्षक कार्यालय, ओरोस, सिंधुदुर्ग. 

७ | श्री. गौस सैफुद्दीन मकानदार, तहसिलदार कार्यालय, चंदगड, जिल्हा- कोल्हापूर. 
महसूल सहाय्यक 

८ | श्री. विजय मारुती गुरव, तलाठी तहसिल कार्यालय, कागल. 
श्री. भास्कर कृष्णा डुंबरे, तळाठी तहसिल कार्यालय, संजय गांधी योजना अंधेरी, ON रोड, 

अंधेरी (प), मुंबई. 

| do | श्री. श्रीनिवास व्यंकटी मेतरी, तलाठी तहसिल कार्यालय, पनवेल. 

(ea q । श्री. संदिप दिपक मेहेर, लिपिक लघुवाद न्यायालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
टंकलेखक 

१२ | श्री. आरुष वाघेला, लिपिक कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 

१३ | श्री. अमोल अनिल मगदुम, अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग, बांद्रा, 
लिपिक टंकलेखक मुंबई. 

१४ | श्री. गणेश मो. जाधव, महसूल सहायक । तहसिल कार्यालय, भुदरगड. 

१५ | ait. जेम्स मा. स्मिथ, पुरुष अधिपरिचारक | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज. 

१६ | श्री. सौरभ संजय शिपुरे, शिपाई जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. (कागल) 

१७ | Sit. विरेन हि. वाघेला, रुग्ण वाहन चालक | कामा व अँलबेस रुग्णालय, महानगर पालिका मार्ग, मुंबई. 

१८ | श्री. अतुल नटवर पटेल, WHIT सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

१९ | श्री. छगन मनीलाल चौव्हान, UHI । सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

२० | at. परेश नरेड सोलंकी, सफाईंगार सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

२१ | श्री. अरविंद ज. नागा, शिपाई अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, 
(प्रशिक्षक ) मुंबई. 

२२ | श्री. दिपक चिमणकारे, शाखा अभियंता । कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय पथक 
(व्यवस्थापक) क्र. ३, ठाणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 
विवरणपत्र “ब” 


दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय 
नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे 
विवरणपत्र. 


अ.क्र तपशील मंजूर रुपये 
निवड चाचणी : 
निवड चाचणीसाठी लागलेली लेखन सामुग्री, झेरॉक्स,पोष्टाचे स्टॅम्प, लिफाफे १,००० 
इत्यादि झालेला खर्च. 
निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या असोसिएडानच्या प्रतिनिधीस मानधन (२ 


३,००० 


३) | निवड चाचणीस उपस्थित राहिलेल्या 3 पंचाचे मानधन (५०० x 3x 2 दिवस) ३,००० 

४) | फुटबॉल मैदान तयार करण्यासाठी मोबदला (दोन दिवस) २,००० 

५) | निवड चाचणीसाठी २ फुटबॉल रु. १६००/- प्रमाणे. ३,२०० 

६) | निवड चाचणीस उपस्थित अधिकारी, निमंत्रक, स्वयंसेवक, पंच व प्रतिनिधी २,००० 
यांच्या अल्पोपहार व चहापाणीवरील खर्च. 

७) | प्रथमोपचार खर्च. ५०० 


प्रशिक्षण शिबीर: दिनांक ११ ते १३ डिसेबर,२०२३ या कालावधीत प्रशिक्षण 
शिबीरासाठी पंच व प्रशिक्षकाचे मानधन व खेळाडूंकरिता अल्पोपहार इ. वरील 
होणारा खर्च. 

प्रशिक्षकांचे मानधन (रु.१५००५३) रु. ४,५००/- 
२ पंचांचे मानधन (५००५२५३) रु. ३,०००/- 
२२ खेळाडूंसाठी अल्पोपहाराकरीता खर्च (२२५१ रु. ६,६००/- 
२ फुटबॉल रु. १६००/- प्रमाणे. 

क्रीडा साहित्य खरेदीसाठी होणारा खर्च :- 

२ फुटबॉल रु. १६००/- प्रमाणे. 

२० जोडी फुटबॉल स्टड (studs) शूज रु. १५००/- प्रमाणे. 

३ | २२ ट्रॅकसूट रु. ९००/- प्रमाणे. 

8 | 22 किटबंग रु. ७००/- प्रमाणे. 

4 | ४४ गॅलक्सी सेथेटिक शाईनिंग SSA जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) रु.७००/- 


१४,१०० 


२ 


३,२०० 


S| 


क) 
३,२०० 
३०,००० 
१९,८०० 
94,800 
३०,८०० 


६ | ४४ गॅलक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ AMC रु. ७००/- प्रमाणे. ३०,८०० 
७ | २२ मोठे टावेल्स रु. १७५/- प्रमाणे ३,८५० 
८ | २० जोडी निविआ डिलक्स क्वालिटी प्रो.२ सिनगाडस्‌ रु.१५०/- प्रमाणे (कॉमन ३,००० 
किट) 


9 | 2 जोडी चामडयाचे हातमोजे (गोलरक्षकसाठी) रु. २०००/- प्रमाणे. ४,००० 
२ जोडी गोलरक्षकसाठी GST निर्केप रु. ३००/- प्रमाणे. ६०० 


aq 
a 
CS 
Y 
Sp 
oC 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 


१० जोडी अँकलेटस्‌ रु. ३००/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


१० जोडी नायलॉन PIG रु. ४००/-प्रमाणे (कॉमन किट) 


२२ जोडी शूज रु. १,५००/- प्रमाणे. (वॉर्मअप व मार्चपास करीता) 
औषधे व इतर खर्च 
| | एकूण खर्च रुपये: दोन लाख अठरा हजार दोनशे पन्नास फक्त २,१८,२५०/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 


विवरणपत्र -क 
दिनांक १५ ते २१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा फुटबॉल स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या फुटबॉल संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. २१ व २२ नोव्हेंबर, २०२३ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी 


कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


अ.क्र खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग/कार्यालय 
a श्री. संदिप दिपक मेहेर, लिपिक लघुवाद न्यायालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई. 
टंकलेखक 


२ श्री. अरविद ज. नागा, शिपाई 


अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 


3 श्री. महेश नरश्ी सोलंकी, सफाईंगार 


सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


श्री. रवी सारंगधर मेश्राम, कृषि 


जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी अधिकारी, यवतमाळ. 


सहाय्यक 
५ | श्री. दिपक पा. चिमणकारे, कार्यकारी अभियंता, घाटघर जलविद्युत विभागीय 
शाखा अभियंता पथक क्र. ३, कळवा, ठाणे. 


६ | श्री. अमोल अनिल मगदुम, 
लिपिक टंकलेखक 


अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग, बांद्रा, 
मुंबई. 


७ । श्री. साईराज मनोज राणे, कर सहायक 


राज्यकर सह आयुक्त कार्यालय, नोडल -१०, वांद्रे, 
मुंबई. 


८ श्री. जयेश ध. सुसविरकर, कर सहायक 


राज्यकर उप आयुक्‍त (आस्था) विशेष राज्यकर 
आयुक्त, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव, मुंबई. 


९ | at. विरेन हि. वाघेला, रुग्ण वाहन 
चालक 


कामा व अँलबेस रुग्णालय, महानगर पालिका मार्ग, 
मुंबई. 


| qo | श्री. दिलीप मोहन सोलंकी, हमाल 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई. 


| श्री. प्रतिक दिलीप मोहिते, 
राज्यकर निरिक्षक 


राज्यकर उपायुक्त (प्रशा) यांचे कार्यालय, वस्तू व 
सेवाकर कार्यालय, ओरोस, सिंधुदुर्ग. 


१२ | श्री. छगन मनीळाल चौव्हान, सफाईंगार 


सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


१३ श्री. प्रविण राजेद्र वाघेला, सफाईंगार 


सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


१४ | श्री. परेश नरेश सोलंकी, सफाईगार 


सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


१५ | श्री. अतुल नटवर पटेल, सफाईगार 


सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


१६ | श्री. अजय नरसिंगराव दुधकावडे, 
शिपाई 


जिल्हाधिकारी कार्यालय (महसूल विभाग) नांदेड. 


१७ | श्री. अजय महारुद्र कुदळे, कर सहायक 


राज्यकर सह आयुक्‍त नोडल-५, कार्यालय, MTNL 
इमारत, माझगांव, मुंबई. 


१८ | ail. भास्कर कृष्णा डुंबरे, तलाठी 


तहसिल कार्यालय, संजय गांधी योजना अंधेरी, ON 
रोड, अंधेरी (प), मुंबई. 


१९ | श्री. अजय मधुकर घोळवे, तहसिलदार 


तहसिल कार्यालय, संजय गांधी योजना अंधेरी, ON 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२३/प्र.क्र.१८५/क्रीयुसे-२, 


रोड, अंधेरी (प), मुंबई. 


२० 


श्री. श्रीनिवास व्यंकटी मेतरी, तलाठी 


तहसिल कार्यालय, पनवेल. 


२१ 


श्रीमहसूल ,मकानदार गौस सैफुद्दीन . 
सहाय्यक 


तहसिलदार कार्यालयचंदग ,,. जिल्हा- कोल्हापूर. 


२२ 


श्री.आरुष वाघेला, लिपिक 


कामा व आल्ब्लेस रुग्णालय, मुंबई. 


२३ | श्री. आशिष अ. पाटील, कृषि सहाय्यक | तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, पन्हाळा,कोल्हापूर. 
२४ | श्री. सौरभ संजय शिपुरे, शिपाई जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर. (कागल) 
२५ | श्री. विजय मारुती गुरव, तलाठी तहसिल कार्यालय, कागल. 


२६ 


श्री. गणेश मो. जाधव, महसूल सहायक 


तहसिल कार्यालय ,भुदरगड. 


२७ | at. संदीप भि.आबिटकर, अव्वल जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
कारकून 

२८ श्री. जेम्स मा. स्मिथ, पुरुष शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय मिरज. 
अधिपरिचारक 


२९ 


श्री. विजय महारुद्र कुदळे, 
लिपिक टंकलेखक 


मंत्रालय, मुंबई. 


30 


श्री. संदीप सु. वाव्हळ, वरिष्ठ लिपिक 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे-१ 


२१ 


श्री. अभिषेक सु. गुडेकर, 
प्रयोगशाळा सहाय्यक 


गुणनियंत्रण विभाग, पुणे. 


३२ 


श्री. संजय बा. कदम, सहा. कक्ष 
अधिकारी 


महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 


RA N S | N G EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


ANANDRAO DERE 


2.5.4.20=9651a3c25d5e1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e 
9186e40ed4bd4fbaee6, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD31BA9FBF6380 
4F499D4335774E27423E401 36397, cn=RANSING ANANDRAO 


DERE 
Date: 2023.12.15 13:07:47 +05'30' 


(रनसिंग डेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


